मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजने अंतर्गत Surveillance 
Components अंतर्गत Mumbai CCTV 
Surveillance Project करिता निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र. ९७/विज्ञा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२२. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ (भाग-४)/विशा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ /विझा-६, 
दिनांक ३१.०१.२०१९. 
3) मुंबई शहर सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता गठीत 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि. ०५.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीस दिनांक 39.09.2098 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने रु. २५२ कोटी इतक्या निधीस मान्यता दिलेली असून या 
योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र शासन व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमबजावणी करिता 
गठीत Be प्रदत्त समितीची (High Power Committee) बैठक मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ०५.०१.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
(High Power Committee) दिनांक 04.09.2022 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मुंबई शहर महिला 
सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या आराखड्यातील Surveillance Components या 
बाबी अंतर्गत Mumbai CCTV Surveillance Project या प्रकल्पास निधी वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, सदर बाबीस रु. २९,७५,३६,८२१/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी 
पंच्च्याहत्तर लाख छत्तीस हजार Boal एकवीस waa) एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत 
Surveillance Components या बाबी अंतर्गत खाली नमूद केल्याप्रमाणे Mumbai CCTV Surveillance 
Project या प्रकल्पास रु. २९,७५,३६,८२१/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी पंच्च्याहत्तर लाख छत्तीस 
हजार Boal एकवीस wad) एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
निधीमधून मे. लार्सन अन्ड cat कंपनीचे मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिताचे सोळाव्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र. ९७/विशा-६ 


तिमाहीसाठीचे (Quarter-9&) रक्‍कम रू. २९,७५,३६,८२१/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी पंच्व्याहत्तर 
लाख छत्तीस हजार आठऱो एकवीस फक्त) एवढे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | बाब लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष एकूण रक्कम रुपये 
क्र. ४०५५०२८८, निर्भया | ४०५५०२९७, निर्भया 
निधी अंतर्गत केंद्र | निधी अंतर्गत राज्य 
हिस्सा (६०%) ) हिस्सा (४०%) (रक्‍कम 
(रक्‍कम रुपये) रुपये 
| Surveillance रु. | रु. ११,०७,९८,२२१/- | रु. २९,७५,३६,८२१/- 
Components UT} १८,६७,३८,६००/- 
बाबी अंतर्गत 


Mumbai CCTV 
Surveillance 
Project करिता 
निधी उपलब्ध 
करून देणे 


२. सदर प्रयोजनासाठी या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी अपर पोलीस 
आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गुन्हे कोष, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमलबजावणी बाबत गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदी करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

४. केंद्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला निधीचा विनियोग / खर्च हा केंद्र / 
राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत पध्दतीने येणा-या किमतीनुसार व लेखाशिर्षनिहाय 
विहीत करण्यात आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून व यासंदर्भातील वित्तीय औपचारीकता 
पूर्ण करून करण्यात यावा. 

५. कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त निधी संचित (parking) स्वरूपात ठेऊ नये. यानुषंगाने प्राप्त निधीचा 
विनियोग झाल्यानंतर विहीत काळावधीत योग्य त्या विवरणपत्रात उपयोगिता WATTS (utilization 
certificate) सादर करावे. प्रस्तुत योजनेचे प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार अंतर्गत 
लेखापरीक्षणासाठी यासंदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 

६. सदर खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ 
राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१३) ४०५५०२८८ निर्भया निधी अंतर्गत केंद्र हिस्सा ((०%) अंतर्गत आणि 
मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१४) 
४०५५०२९७ राज्य हिस्सा (४०%) लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदींतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र. ९७/विशा-६ 


७. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाने शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४ जून, २०२१, दिनांक २९ जुले, २०२१, दिनांक १४ आक्टोबर, २०२१ आणि दिनांक ०३ 
फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निदेशांस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

टू, सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१९२६४३३३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAHUL VUAY फा 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371c432c67afaec7 daSaad928d966ad4270. 
6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharasht 


serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C7F6C38C3 
KU J | KA R N | B848BFBE06685A219, RAHUL VUJAY KULKARNI 
Date: 2022.03.30 19:28:55 +05'30' 
(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
८. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मे. पीडब्ल्यूसी लि., मुंबई. (प्रकल्प सल्लागार) 
१४.मे. लार्सन अन्ड Cal लि., मुंबई (प्रकल्प संचालक). 
१५.निवड नस्ती (विशा-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


